शैक्षणिक वर्ष सन २०२०- 29 मध्ये 
इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम 
प्राधान्य (698) फेरीचे आयोजन 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: - प्रवेश २०१८/प्र. क्र.३३३/एसडी-२ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: -०७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा:- 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक: प्रवेशा-२०१८/ प्र.क्र. 3३३३/ एसडी-२, 
दि.२३.०६.२०२० 


प्रस्तावना: - 

सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अधिक 
सुसूत्रता आणण्यासाठी सदर्भाधीन दि.२३.०६.२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला आहे. 

कोविड- १९ या रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे 
सन २०२०-२१ मधील प्रवेशा प्रक्रियेची सुरुवात माहे जुले २०२० पासून झालेली आहे. 
सन २०२०-२१ मधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून कोविड-१९ च्या परिस्थितीमुळे सदर 
प्रकियेला यावर्षी बराच विलंब झालेला आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य (7075) ही फेरी रद्द 
करण्यात आळी होती व त्याऐवजी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्‍त विशेष फेरीची प्रक्रिया 
अवलंबिण्यात येणार होती. तथापि, विशोष फेरी अंती, प्रवेशाचे प्रमाण वाढण्यापेक्षा विलंब 
होत असलेचे निदर्शनास आळे असून बरेच विद्यार्थी अद्याप प्रवेशाविना राहीलेले आहेत. 

सदर बाब विचारात घेता, यावर्षीच्या इ.११ वी प्रवेशा प्रक्रियेसाठी प्रवेश प्रक्रियेच्या 
शोवटच्या टप्प्यात नियमित फेऱ्यांऐवजी प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या फेरीचे 
आयोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: - 

मुंबई-ठाणे आणि रायगड जिल्हयातील, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण 
(MMRDA), पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका, 
अमरावती महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका व औरंगाबाद महानगरपालिका या 
महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मान्यताप्राप्त उच्च माध्यमिक झाळा/कनिष्ठ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रवेशा २०१८/प्र. क्र.३३३/एसडी-२ 


महाविद्यालयातील इ ११.वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या यापुढील टप्प्यासाठी प्रथम 
येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) फेऱयांचे आयोजन करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


सदर तरतूद फक्त सन २०२०-२१ या वर्षीच्या इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी 
करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अनुषंगाने, इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेशा 
प्रक्रीयेमध्ये व ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीमध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याच्या अनुषंगाने 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 


प्रस्तुत सुधारणांव्यतिरिक्‍त शासन निर्णय दिनांक २३ जून, २०२० मधील तरतुदी 
कायम राहतील. 

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"//.॥8॥॥8॥/99॥01॥॥9.9०५.॥ या 
सकेंतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२१०१०७१७५१३५८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


RAJ E N D RA }b88f701 9ef64ad6ddc249: 8९ \d4755ce63fa70 
f7! 
SHANKARRAO PAWAR = mtr 
7 a RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
55: 


AR 
SCHOOL EDUCATION & 


॥010: 
Date: 202 


(राजेंद्र पवार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: - 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 


AD 


AN 


८0७ SF ०८ 


६... «Les so Fi wD पट. > > i fT ar l 


won 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रवेशा २०१८/प्र. क्र.३३३/एसडी-२ 


१०)विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक, 
औरंगाबाद. 

११) विभागीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, मुंबई 
विभाग/ पुणे विभाग 

१२) शिक्षणधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/पुणे/ नागपूर/ 

अमरावती/ नाशिक/ औरंगाबाद. 

शिक्षण निरिक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 

उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई/पुणे 

संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महसंचनालय, मंत्रालय, मुंबई 
- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयास सर्व प्रसिध्दी 

माध्यमांव्दारे प्रसिध्दी द्यावी. 
१७) निवड नस्ती/एसडी-२ 


१३ 
१४ 
aS 
१६ 


२.> टर.>  <ः-> a 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


